अनुदान वाटप २०२३-२०२४ 
ग्रामपंचायत निवडणूकांसाठीच्या 
जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील 
स्थायी/अस्थायी पदांचे दिवाळी सन 
अग्रीम २०२३ चे वेतन वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/प्र.क्र. ५२/पंरा-२ 
बांधकाम भवन इमारत, २५, ASIA पथ, 
मुंबई ४०० ००१, 
तारीख :९ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- १, शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: निपआ- २००६/ 
प्र.क्र.८३/पंरा-२, दि.१ जुले, २००८. 
२. वित्त विभागाकडील झासन निर्णय क्रमांक अग्निम २०१८/ प्र.क्र.३७/ १८/विनियम, 
दिनांक २३ ऑक्टोंबर, २०१८. 
३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक: ग्रापंनि २०२३/ प्र.क्र.४४/ पं.रा.२, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३. 
प्रस्तावणा :- 


ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेल्या १२६ 
स्थायी/अस्थायी पदांना २०२३ या वर्षात येणाऱ्या दिवाळी सणाकरिता अग्नीम अदा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाकडून मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीस अनुसरुन रुपये ६,१२,५००/- (अक्षरी 
रुपये सहा लक्ष बारा हजार Weal मात्र) इतके अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेल्या १२६ 
स्थायी/अस्थायी पदांना २०२३ या वर्षात येणाऱ्या दिवाळी सणाकरिता अग्रीम अदा करण्यासाठी 
रुपये ६,१२,५००/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष बारा हजार Waal मात्र) इतके अनुदान खालील अटी व शातींच्या अधिन 
राहून सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

(अ) या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान हे शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी व शार्तीच्या 
अधिन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/प्र.क्र. ५२/पं.रा.-२ 


(ब) या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान हे सन २०२३ या वर्षात येणाऱ्या दिवाळी सणाकरिता अग्रीम 
अदा करण्यासाठी वापरण्यात यावे. 

(क) या शासन निर्णयान्वये मंजुर केलेल्या अग्नीमाची रक्‍कम वेळोवेळी कपात करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

(ड) मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त व अनावश्‍यक खर्च होणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
घ्यावी. 

(इ) या अनुदानातून होणाऱ्या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त व 
शासनाकडे प्रत्येक पुढील १५ तारखेपूर्वी सादर करावीत अन्यथा पुढील महिन्यांकरीता वेतन शासनाकडून अदा 
केले जाणार नाही. तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

(ई) या अनुदानातुन होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 

(उ) प्रत्यक्ष खर्च अनुदानापेक्षा कमी असल्यास उर्वरित रक्‍कम शासनास तात्काळ प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 

(ऊ) सदर अनुदान अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) नुसार जिल्हाधिकारी यांचा युजर आयडी (युजर 
आयडी क्रमांक ००९३०), जिल्हाधिकारी यांचे प्रमुख लिपिक (युजर आयडी क्रमांक ०००९४८), उपजिल्हा निवडणूक 
अधिकारी (युजर आयडी क्रमांक ०००९३४) यांच्या युजर आयडीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र.एल-२, 2043 जिल्हा प्रशासन, (०४) निवडणुकासंबंधातील 
खर्च (एक) ग्रामपंचायत निवडणूक (०४) (०१) ग्रामपंचायतींच्या व विभागीय ग्रामपंचायत मंडळाच्या 
निवडणुकासंबंधातील खर्च (२०५३ ०५४७) (०१) वेतन, ०९३ (०४)(०१) (दत्तमत) (अनिवार्य) या लेखाश्ीर्षाखाळील सन 
२०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी वेतनासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०९१११७०१२९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by BABURAO MAHADU ASOLE 
B A B U R A O DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


'|Code=400032, st=Maharash' 


2.5.4.20=225c6 4fd8ec882bd3bee9539413914b44aad4058 


d0b3d6d153454b385353, 
pseud -7BBE596 1 DOF8CD6221BA97 1FB46E978F56C2A67 
6, 


॥ ber=7EEFD6CD19B53F91 B65DAD89AA72A32B83932 


A S O L E 9DB6184B40A0F533230BD96705E, cn=BABURAO MAHADU 


(बा.म. आसोली 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. सचिव, राज्य निवडणुक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, नवीन प्रशासकीय इमारत 
मुंबई, 
२. मा. सर्व विभागीय आयुक्त, 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/प्र.क्र. ५२/पं.रा.-२ 


६. सर्व जिल्हा लेखा कोषागार अधिकारी, 

७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत,मुंबई (दोन प्रती), 
८. कार्यासन क्रमांक वित्त-१ व वित्त-८, ग्राम विकास विभाग, मुंबई, 

९. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-३, १६ व व्यय-१५), मंत्रालय, मुंबई, 

१०. निवड नस्ती कार्यासन पंरा-२, ग्राम विकास विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/प्र.क्र. ५२/पं.रा.-२ 


विवरणपत्र 
एकूण मंजूर पदे जिल्हाधिकारी यांना 
अ.क्र. ।जिल्हा अव्वळ  । कनिष्ठ । एकुणपदे । वितरीत करण्याची 
कारकुन | लिपिक एकूण रक्‍कम 
शिक २ 3 8 4 
a ठाणे =a ४ षु 
२ | रायगड शिक ३ ४ 10 | 
३ | रत्नागिरी fk 3a 3 ४ २५,००० 
tof सिंधुदुर्ग [ic] 2 3 २५,००० 
५ | नाशिक fa 4 नि २५,००० 
& धुळे a शिळा २ 10 
७ | जळगांव =a 3 8 aes 
अहमदनगर २ ३ षु ३७,५०० 
९ | नंदूरबार a 01 २ ३ (अ. 
१० ० पुणे २ 4 9 ee ae 
[ae १ | सातारा i श॑ ४ षु ६२,५०० 
१२ | सांगली ae] 3 ४ १२,५०० 
१३|सोलापूर | १ | 3 ४ {6 | 
१४|कोल्हापू | 4 | 4 द ५०,००० 
१५ | औरंगाबाद ७ ३ ४ १२,५०० 
१६ | जालना a) २ 3 P 
१७ | परभणी ॥ 30) २ ३ २५,००० 
१८ | हिंगोली a २ ३ 10 
१९ | बीड =a २ ३ २५,००० 
२० | नांदेड | 3 ४ 10 
२१ | उस्मानाबाद 2a) २ ३ ३७,५०० 
२२ | लातूर fi. A 3 ४ ३७,५०० 
२३ | अमरावती |” | ३ ४ ५०,००० 
२४ | बुलढाणा == 3 ४ 10 | 
२५ | यवतमाळ |. _ a 3 8 92,400 
२६ | अकोला 1 पै २ 3 a :| 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंनि-२०२३/प्र.क्र. ५२/पं.रा.-२ 


२७ | वाशिम १ २ ३ ३७,५०० 
२८|नागपूर | १ | २ ३ ee 
२९ | वर्धा a Q 3 ३७,५०० 
३० | चंद्रपूर 3 3 ४ २५,००० 
३१ | गडचिरोली ae Q 3 १२,५०० 
३२ | भंडारा ha २ 3 २५,००० 
३३ गोंदिया | १ 2 3 ३७,५०० 
एकूण ३५ ९१ १२६ ६,१२,५०० 


रुपये ६,१२,५००/- (एकुण रक्कम रुपये सहा लक्ष बारा हजार पाचशे मात्र) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


